Reg . No. NPCITY/ 236/ 2015- 17 


KON 


MPS 


45 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ३४] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट २४ - ३० , २०१७ /भाद्रपद २-८ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ३० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


१ - ७ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती, १ -२ 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर २- ५ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ७१० . 


विधि व न्याय विभाग 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ , दिनांक १० ऑगस्ट २०१७.. 


क्रमांक एचसीएन - ५४१५- प्र . क्र . ६२- का . १४ - २०१७. 


दिवाणी प्रक्रिया संहीता , १९०८ च्या ऑर्डर २७, फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९७३ चे कलम २४( १ ) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती , 


सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम १९८४ च्या नियम १३ मधील तरतुदीनुसार मुंबई उच्च न्यायालय , खंडपीठ नागपूर येथे खालील ०७ अधिवक्त्यांची 


शासन अधिसूचना समक्रमांक दिनांक ११- ०८ - २०१६ अन्वये अतिरिक्त सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता या पदावर एक वर्षाच्या 


कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती . सदर नियुक्तीचा कालावधी दिनांक १० - ०८ - २०१७ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


ना - एक -१ ( १४३४). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २४ -३० , २०१७/ भाद्रपद २-८, शके १९३९ 


२. सदर नियुक्तीस दिनांक ११- ०८ -२०१७ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो दिनांक 
यापर्यंतचा कालावधी, यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरिता तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे . 


अ . क्र . 


अधिवक्त्याचे नाव 


( १) 


( २ ) 


अॅड . सागर आशिरगडे 


अॅड . संजिव देशपांडे 


अॅड . आनंद देशपांडे 


अॅड . आनंद फुलझेले 


अॅड. शिशिर उके 


अॅड . केतकी जोशी 


अॅड . डी . पी . ठाकरे 


३. सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन ) नियम , १९८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधिन राहतील . 


४ . वरील आदेश मागे घेण्याचा / त्यात दुरुस्ती करण्याचा / ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे . 


५. सदर नियुक्त्या या बाळासाहेब खोपडे यांनी महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध केलेल्या रिट याचिका क्र . ५७३१/ २००३ मधील न्याय निर्णयाच्या 
अधिन राहून करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


रा . व . चव्हाण , 


कार्यासन अधिकारी . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७११ . 


जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : - (१) पोलीस अधिक्षक भंडारा यांचे पत्र जा . क्र . जिविशा- अधिसूचना- १४७६ -१७, दिनांक २८-०७- २०१७. 

( २) मुंबई पोलीस अधिनियम सन १९५१ चा मुंबई पोलीस अधिनियम क्र . २२ चे कलम ३७( १) (३ ) . 


क्रमांक अका- दंड - कावसु- कावि - ११७८ - २०१७. 


ज्याअर्थी, पोलीस अधिक्षक , भंडारा यांनी असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , दिनांक ०७ ऑगस्ट २०१७ रोजी रक्षाबंधन , दिनांक १४ ऑगस्ट 
२०१७ रोजी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी व दिनांक १५ ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिन सर्वत्र साजरा केला जातो. स्वातंत्र्य दिनानिमीत्य शाळा, विद्यालय , 
महाविद्यालयात सांस्कृतीक कार्यक्रमाचे आयोजन करीत असतात . त्यात शाळकरी मुले , मुली मोठ्या प्रमाणात सहभागी होतात . तसेच शासकीय व 
निमशासकीय कार्यालयात भारतीय तिरंगा ध्वज फडकावून साजरा करतात . तसेच या कालावधीत होणारे सण / उत्सव शांततेत पार पडावेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २४- ३० , २०१७ /भाद्रपद २-८ , शके १९३९ 


३ 


आणि ज्याअर्थी, शेतीचा खरीप हंगाम सुरु झाला असून शेतक -यांनी धान पेरण्या पूर्ण केल्या आहेत . धानाचेपिकास आवश्यक असणारा पाऊस 
न पडल्याने शेतक- यांना दुबार पेरण्याचे संकट ओढवल्याने शेतकरी चिंतातुर झालेला आहे . मागील महिण्यात राज्यात शेतक -यांना कर्जमाफी देण्यात 
यावी व इतर मागण्यांना घेवून आंदोलन करण्यात आले . सदर आंदोलनास जिल्ह्यात शेतक -यांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असला तरी अप्रत्यक्षरित्या 
त्यांचा पाठींबा असल्याचेदिसून आले . शासनाने शेतक - यांच्या मागण्या विषयी जाहीर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी दिनांक २५ जुलै पर्यंत न 
झाल्यास आंदोलन अधिक तिव्र करण्याचा शेतकरी संघटनेतर्फे ईशारा देण्यात आलेला आहे . त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी आंदोलनात्मक पवित्रा 
घेऊन कायदा व सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

आणि ज्याअर्थी, विद्युत भारनियमन बंद करावे. शेतक -यांसाठी लाभकारी योजना घोषित कराव्यात , दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार उपलब्ध 
करुन घ्यावे . शेतीसाठी आवश्यक बि -बियाणे शासनाने रास्त किमतीत द्याव्यात अशा विविध मागण्यांना घेवून राजकीय पुढारी, मजूरवर्ग व शेतकरी 
वर्गाला हाताशी धरुन धरणे /मोर्चे/ आंदोलन /निदर्शने आयोजीत करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही . 

तरी जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होवू नये, शांतता व सुव्यवस्था कायम टिकून रहावी याकरिता दिनांक ०२ ऑगस्ट २०१७ चे 
०० . ०१ वाजता पासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ चे २४. ०० वाजता पर्यंत ३७(१)( ३) मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे आदेश निर्गमीत करण्याची 
शिफारस केली आहे. 


त्याअर्थी, आता , मी सुहास दिवसे , जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा म्हणून मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत मुंबई 
पोलीस अधिनियम , १९५१ चा अधिनियम क्रमांक २२ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात खालील नमूद केल्याप्रमाणे मनाई आदेश जारी 
करीत आहे . 


( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले, दंड , बंदुका , सुरे लाठ्या किंवा काठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल, अशी कोणतीही वस्तू 

बरोबर ठेवणे . 


( २ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 


( ३ ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची उपकरणे किंवा साधने बाळगणे, जमा करणे , तयार करणे. 


( ४ ) व्यक्तीचे अथवा प्रेते किंवा आकृत्या किंवा प्रतिमा त्यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ५ ) जाहिरपणे घोषणा करणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे. 


(६ ) अशा प्राधिका - यांच्या मते ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहचेल अशाकिंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये 

राज्य उलथवून टाकण्याची प्रवृत्ती दिसून येत असेल अशी आवेशपूर्ण भाषणे , हावभाव करणे, सोंग करणे किंवा अशी चित्रे, चिन्हे , फलके 
किंवा इतर कोणत्याही जिन्नस किंवा वस्तू तयार करणे ,त्यांचेप्रदर्शन करणे किंवा जनतेत त्याचा प्रसार करणे . 


आणि ज्याअर्थी, सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था राखण्यासाठी खालील आदेश काढणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७( १ )( ३ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , सुहास दिवसे , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , भंडारा याद्वारे संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात ५ किंवा अधिक व्यक्ती रस्त्यावर एकत्र जमण्यास मनाई करीत आहे. 


सोबतच असेही आदेश देत आहे की , हे आदेश शासकीय/निमशासकीय कर्मचा-यांच्या त्यांचे कर्तव्य काळात लागू होणार नाही. तसेच प्रेत यात्रा , 
विवाह व धार्मिक कार्यक्रम व यात्रा अंतर्गत काढण्यात येणा- या मिरवणूकीस लागू होणार नाही. विशेषरित्या मिरवणुकीबाबत व कार्यक्रमाबाबत परवानगी 
देण्याचे अधिकार त्यांचे क्षेत्रात , उपविभागीय दंडाधिकारी व तालुका दंडाधिकारी यांना राहील . 

वरील अधिसूचना दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ चे ०० .०१ वाजता पासून ते दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ चे २४ .०० वाजतापर्यंत अंमलात राहील . 
सदर अधिसूचना माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ३१ जुलै २०१७ रोजी निर्गमित करण्यात येत आहे . 


भंडारा : 
दिनांक ३१ जुलै २०१७ . 


सुहास दिवसे , 
जिल्हाधिकारी तथा 
जिल्हादंडाधिकारी, भंडारा . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट २४ -३० , २०१७/ भाद्रपद २-८, शके १९३९ 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७१२ . 


विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विसनि -नियमन - अंतरीम आदेश - दत्तात्रय ग्रा . सह.२७२५ - २०१७. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०२( १ )( ब ) व १०२( २ ) तसेच महाराष्ट्र शासन सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मंत्रालय , 
मुंबई यांची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल - १४९३- ११६२- सीआर- ४७ /१५- सी , दिनांक ७ ऑगस्ट १९९३ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर 
करून मी , प्रवीण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपूर याद्वारे श्री . दत्तात्रय ग्रामिण सहकारी कृषी शेतमाल व फळे प्रक्रिया 
औद्योगिक संस्था मर्या. नागपूर या संस्थेचे समापन करण्यासंबंधाने अंतरिम आदेश पारित करीत आहे. 

__ तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०३ (१) अन्वये सदर्ह संस्थेचे परिसमापक म्हणून श्री . यु. पी. किरनाहाके , मुख्य 
लिपिक अंतर्गत विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था, नागपूर यांची याद्वारे नियुक्ती करीत आहे. 

सदहूं अवसायनाचा अंतरिम आदेश आज दिनांक २१ जुलै २०१७ रोजी माझ्या सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करीत आहे . 
दिनांक २१ जुलै २०१७. 


भाग १ ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ७१३ . 


आदेश 


क्रमांक विसविना -बँक - क - १५६-विवअ -३००८ - २०१७. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचेनियम , १९६१ मधील नियम क्रमांक - १०७ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , प्रविण वानखेडे, विभागीय सहनिबंधक , सहकारी संस्था , नागपर विभाग नागपूर या 
आदेशान्वये श्रीकृष्ण को - ऑप .बँक लि ., उमरेड , जि . नागपूर या बँकेच्या खालील अनुसूचित दर्शविलेल्या अधिका- यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्जवसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्रि 
करून रकमा वसुल करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटीस अधीन राहून दिनांक १ एप्रिल २०१७ ते दिनांक ३१ मार्च २०१८ या कालावधीकरीता 
प्रदान करीत आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


हुद्दा 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकार प्रदान केलेल्या 

अधिका-याचे नाव 


( २ ) 


( ३ ) 


श्री . दिवाकर माणिकराव कामडी 
श्री. राजेश दत्तुजी सुर्यवंशी 
श्री हेमंत नामदेवराव बांगरे 


२ 
३ 


मुख्य व्यवस्थापक (मुख्यालय ) विशेष वसुली अधिकारी 
शाखा व्यवस्थापक 

विशेष वसुली अधिकारी 
कर्जवसुली अधिकारी विशेष वसुली अधिकारी 


बँकेचे कार्यक्षेत्र नागपूर , 
चंद्रपुर, भंडारा व वर्धाजिल्हा 


अटी व शर्ती. 


१ . वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदी नुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सुचनाचेपालन न केल्याचे 

निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम , १०१ व ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 
३. वसुली अधिकारी यांनी दरमहा सोबत जोडलेल्या विहीत नमुन्यात ( अ-३, अ-४ व ब) कर्जवसुलीची माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था यांचे कार्यालयास सादर करावी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट २४- ३० , २०१७/भाद्रपद २-८, शके १९३९ 


५ 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका-यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५ . वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसुल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात 

करावा . वसुली अधिकारी यांनी वसुल केलेला सरचार्ज , त्याचा शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवण्यात यावी. 


६ . मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १९४२- २०१३ दि बेसिन कॅथोलिक को . ऑप .बँक विरूद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर या 

याचिकेमध्ये दि . ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेले आदेश विचारात घेवून वसुलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० व नियम १९६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी . 


७. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


८ . शासन निर्णय क्र . संकीर्ण -१५०४ -प्रक्र . २३१-१५- स , दि . २३- ११ -२००६ अन्वये वसुली अधिका -यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 

येणार नाही . 
९ . वसुली अधिका-यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “ महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हील कोर्ट ”, “ एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट ” या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिका- यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० व नियम १९६१ चे नियम १०७ ) ", असे लिहावे . 
१० . वसुली अधिका-यांस वसुलीसाठी वापर करण्यात येणा- या वाहनावर “ वसुली अधिकारी _ सहकारी बँक _ , असा 

फलक लावता येवू शकेल . 


११. वसुली अधिका- यांने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार | जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
कार्यरत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत पगारातून कर्जवसुल करण्याची 

कार्यवाही करावी . 
१२. वसुली अधिका-यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसुल करता येणार नाही . 
सदरील आदेश आज दिनांक ०५ ऑगस्ट २०१७ रोजी निर्गमीत करण्यात येत आहेत . 


नागपूर : 
दिनांक ०५ ऑगस्ट २०१७ . 


प्रविण वानखेडे , 
विभागीय सहनिबंधक , 
सहकारी संस्था, नागपूर . 


ना -एक- २ ( १४३४ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A ,NETAJI 
SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. 


